








ही गोष्ट स्वार्थी शेनची, 












चविष्ट पेअरची 
रश > 
८ 
एका भुकेल्या | 
भिकाऱ्याची, | आणि थोडीशी जादूची आहे. 


शेन एका लहानशा घरात राहात 
होता. त्याच्या घराभोवती एक 
मोठी बाग होती. 






४ 
॥ ॥। ॥ | | 
व क ० 


२2. ””/॥/// $ 10. ॥ --८*> 
र क्म १्*्य व न 
वी 


श., 


4 डळ. 


2 
बागेत एक वृक्ष होता. त्या 7४ 
वृक्षाला मधाळ चवीची सोनेरी | 
पेअरची फळे लागत असत. 








1 त्याने विचार केला, 


शी: “मी पेअर बाजारात विकेन.” 








त्यातून मला खूप 
_ पैसे मिळतील. 


शेनसाठी एवढी पेअरची फळे भरपूर होती. 
पण त्याने पेअर लोकांना वाटून 
टाकले नाहीत. 


मग पेअर एका खोक्यात भरून शेन 
बाजारात गेला. 
















तय 
२:०००॥७॥:४५॥७४॥ 











शेन भिकाऱ्यावर खेकसला, हे दृश्य एका 
दयाळू स्त्रीने पाहिले. 


“तो माणूस भुकेला आहे आणि तुझ्याकडे 
तर भरपूर पेअर दिसतायत.” 





आड्रळड १ 
शि१ ०-८. - . शण 


“तू त्याला एखादा पेअर देऊ शकत 
नाहीस का?” तिने शेनला विचारले. “नाही!” शेन ओरडला. 


“आभारी आहे,” भिकारी म्हणाला. 


तुम्ही खूप 
५ दयाळू आहात. 





“मग मी स्वत:च एक पेअर विकत घेऊन 
त्याला देते,” स्त्री म्हणाली. 





भिकाऱ्याने लगेच ते पेअर खाऊन टाकले. मग त्याने पेअरच्या बिया थुकून टाकल्या. 








“किती गोड! मस्त!” तो समाधानाने म्हणाला. “आता तुम्हाला एक पेअर द्यायची 
पाळी माझी.” 





“अरे व्वा!” शेन किचाळला. “म्हणजे 
तुझ्याकडे पैसे आहेत तर!” 


“नाही,” भिकारी म्हणाला. 





स्त्रीने आपल्री मान डोलावली आणि विचारले, भिकाऱ्याने स्मित केले. 
“मग तू मला पेअर कसा देणार?” 


“दाखवतो तुम्हाला,” तो म्हणाला. 








भिकारी काय करतो, ते बघायला लोक गोळा भिकाऱ्याने जमिनीत एक भोक खणल्रे आणि 
झाले. त्यात बिया टाकल्या. 





“मतला गरम पाणी मिळेल का?” एका चहावाल्याने त्याला 
त्याने विचारले. किटली आणून दिली. 





लोक श्वास रोखून पाहू लागले. 
“बघा, कोंब उगवला!” 


भिकाऱ्याने भोकात गरम चहा ओतला. 






ते रोपटे वाढत गेले, वाढतच 
गेले. 


त््त्त्त नक्कीच काही क 
क जादू असणार! 


वि... 








रोपट्याचा मोठा वृक्ष बनला. 
त्यावर हिरवी पाने आणि 
सोनेरी पेअर उगवले. 




















प्रत्येकाला एक पेअर मिळाला, 
अगदी स्वार्थी शेनलासुद्धा. 


चविष्ट! 


व 
(“स्शू क 





मग भिकारी एकामागोमाग पेअर तोडत गेला. 
काही वेळातच वृक्षावर एकही पेअर शिल्लक 


राहिला नाही. 














त्याचे सारे पेअर नाहीसे झाले होते. 
त्याच्या लाकडी खोक्याचे तुकडेतुकडे 
झाले होते. 


अचानक शेनने सभोवताली पाहिले. 


“भिकाऱ्याने जादू करून माझ्या लाकडी खोक्याचं 
रुपांतर वृक्षात केलं.” 





/”मोठा चलाख * 
(होता भिकारी! .” 








“त्याने युक्ती केली,” तो ओरडू लागला. 
“भिकाऱ्याने जे पेअर उचलले, 
ते सगळे माझेच होते!” 





“पुढच्या वेळी, कदाचित तू असा स्वार्थीपणा 
करणार नाहीस,” ते शेनला म्हणू लागले. 


लोक शेनकडे बघून हसू लागले. 


समास 


